महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या 
अंशत:बदल - २०२४. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


बदलीने 


पदस्थापनेत 


संदर्भ :- १. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनयिमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५.” ची दि.२५.०५.२००६ ची 


अधिसूचना. 


२. शासनाचे समक्रमांकाचे दि. २८ ऑगस्ट,२०२४ रोजीचा शासन निर्णय 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HA ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंडात:बदल बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने दयावयाची पदस्थापना शेरा 

a २ ३ 1 छे 

7 श्रीबाळासाहेबे भगवान गिरी, | कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | दि.२८.०८.२०२४ 
कृषि अधिकारी (गुनि), जिल्हा | अधिकारी परभणी जि.परभणी रोजीच्या आदेझामध्ये 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, हिंगोली | (श्री.बालाजी मंचक शिंदे यांच्या | अंशात: बदल करुन 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

२ श्री.विशाळ set मोटे, | कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | दि.२८.०८.२०२४ 
मंडळ कृषि अधिकारी, शिरपूर | अधिकारी, शिरपूर, जि.धुळे रोजीच्या आदेशामध्ये 
ता.शिरपूर, जि.धुळे अंशत: बदल करुन 

3. श्री.किसन प्रल्हादराव हुड, कृषि अधिकारी, खत चाचणी | दि.२८.०८.२०२४ 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि | परिक्षण प्रयोगशाळा, अमरावती रोजीच्या आदेझामध्ये 
सहसंचालक, अमरावती अंशत: बदल करुन 

8 श्री.शांताराम जयराम वाळके , कृषि अधिकारी, कृषी चिकित्सालय | दि.२८.०८.२०२४ 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | फळरोपवाटीका, नरसिंगपुर, | रोजीच्या आदेशामध्ये 


अधिकारी गंगापूर, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर 


ता.कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर 


अंशत: बदल करुन 


श्री.विश्वजीत दामोदर अहिरे, 
कृषि अधिकारी, किटकनाडक 
चाचणी परिक्षण प्रयोगशाळा, ठाणे 


कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
सहसंचालक, नाशिक 


दि.२८.०८.२०२४ 
रोजीच्या आदेशामध्ये 
अंशत: बदल करुन 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-ओ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 

३. आयुक्त (कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील याची कृपया 
दक्षता घ्यावी. 


8. सदर शासन BIS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७१३५९७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASHANT 
RAMESH PIMPALE 


(प्रशांत र.पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 
६. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. सर्व संबंधित अधिकारी 
१०. निवड नस्ती /१६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


